राज्याची सामायिक सुविधा निर्माण करण्याकरीता 
उद्योग समूह प्रकल्पांना अनुदान योजनेंतर्गत रेझिन 
प्रोसेसिंग क्लस्टर, जत जि. सांगली या उद्योग समूह 
प्रकल्पाच्या सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी अंतिम 
टप्प्यातील अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२४/ प्र.क्र.२४/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक ०४/१०/२०२४ 


संदर्भ:- १) केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांची MSE-CDP योजनेबाबतची 
मार्गदर्शक तत्त्वे. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२००९/ (२२९)/ उद्योग-७, 
दिनांक ०९/०६/२०१०. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१०/ (१०१७)/ उद्योग-७, 
दिनांक २२/१०/२०१०. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र.एसएमई-२०१०/ प्र.क्र.१०१७/उद्योग-७, 
दिनांक ०२/०६/२०१५. 
५) केंद्र शासनाचे अंतिम मंजूरी आदेश FH .9(4829}/ CDD/Raisin/ 2023, दिनांक २०/०६/२०२३. 
६) उद्योग संचालनालयाचे मंजुरी आदेशा क्र. Di/Cluster/Sanction Order/Raisin Processing 
Cluster/Sangli/2028/C-903¢, दिनांक १५/०२/२०२४. 
७ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२४/प्र.क्र.२४/उद्योग-७, 
दिनांक २९/०२/२०२३. 
८) अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (औसा), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ औसशा/ 
रेझिन FORNEY सांगली/ २०२४/ओ-७५१, दिनांक १२/०८/२०२४. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म व लघु उपक्रम - समूह विकास योजनेतून (MSE-CDP) प्रकल्प उभारणीस 
हातभार लावण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रकल्पाच्या किफायतशीरपणात वाढ होणेसाठी “राज्याची सामायिक सुविधा 
निर्माण करण्याकरिता उद्योग समूह प्रकल्पांना अनुदान योजना* ही योजना दिनांक ०९/०६/२०१० च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आलेली आहे. तसेच दिनांक २२/१०/२०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर 
योजनेंतर्गत राज्य शासनाचा सहभाग प्रकल्प किमतीच्या १०% इतका (उच्चत्तम अनुदान मर्यादा रुपये १.५० 
कोटी) निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक २०/०६/२०२३ रोजीच्या 
आदेशान्वये रेझिन प्रोसेसिंग क्लस्टर, जत जि. सांगली या औद्योगिक समूह प्रकल्पास सामायिक सुविधा केंद्र 
उभारणीसाठी अंतिम मंजूरी दिली असून प्रकल्प उभारणींतर्गत राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान रुपये १४२.१४ 
लक्ष इतके राहणार आहे. 


२. Yet ad लघु उपक्रम- समूह विकास योजनेच्या (MSE-CDP) मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे सदर योजनेंतर्गत 
मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना केंद्र शासनाचे मंजूर अनुदान ४०:३०:३० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येते. तसेच केंद्र 
शासनाचे मंजूर अनुदान वितरीत होणेसाठी विशेष हेतू वाहन संस्थेची सहभाग वर्गणी १००% जमा असणे तसेच 
राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित अनुदानाच्या प्रमाणात वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. 
तथापि, MSE-CDP योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प मंजूरीप्रमाणे विशेष हेतू वाहन संस्थेची 
सहभाग वर्गणी 900% जमा असल्यास तसेच राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान जास्त प्रमाणात (high share) 
वितरीत केल्यास संबंधीत प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या मंजूर अनुदानापैकी ५०% अनुदान एकाच टप्प्यात वितरीत 
करण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२४/ प्र.क्र.२४/ उद्योग-७ 


३.  रेझिन प्रोसेसिंग क्लस्टर, जत जि. सांगली या समूह प्रकल्पाच्या मे. गजानन ग्रीनहाऊस रेझिन 
प्रोसेसिंग sR, बालगांव ता. जत जि. सांगली या विशेष हेतू वाहन संस्थेने प्रकल्प उभारणीकरीता 
त्यांच्या १००% सहभागाची पूर्तता केलेली आहे. तसेच सदर प्रकल्पास दिनांक २९/०२/२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रुपये ९९,४९,८००/- इतका निधी राज्य शासनाच्या सहभाग अनुदानापोटी प्रथम टप्प्यांतर्गत 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून त्यांच्या मंजूर अनुदान रुपये १९२६.०३ लक्षपैकी रुपये 
७७०.४१ लक्ष रक्‍कम वितरीत होण्यासाठी उद्योग संचालनालयाकडून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात 
आलेला आहे. 
४. सूक्ष्म व लघु उपक्रम- समूह विकास योजनेच्या (MSE-CDP) मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे रेझिन प्रोसेसिंग 
क्लस्टर, जत जि. सांगली या औद्योगिक समूह प्रकल्पास केंद्र शासनाचे अंतिम टप्प्यातील अनुदान प्राप्त होऊन 
प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी सदर प्रकल्पास राज्य शासनाच्या सहभाग अनुदानापोटी रुपये 
४२,६४,२००/- इतकी रक्कम अंतिम टप्प्यांतर्गत वितरीत करण्याबाबत उद्योग संचालनालयाच्या दिनांक 
१२/०८/२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये विनंती करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने रेझिन प्रोसेसिंग क्लस्टर, जत 
जि. सांगली या औद्योगिक समूह प्रकल्पास राज्य शासनाच्या सहभाग अनुदानापोटी रुपये ४२,६४,२००/- इतकी 
रक्‍कम अंतिम टप्प्यांतर्गत वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाने सूक्ष्म व लघु उपक्रम-समूह विकास योजनेंतर्गत (MSE-CDP) रेझिन प्रोसेसिंग क्लस्टर, 
जत जि. सांगली या प्रकल्पास सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी दिनांक २०/०६/२०२३ रोजीच्या 
आदेशान्वये अंतिम मंजूरी दिली असून एकूण मंजूर प्रकल्प किंमत रुपये १९२६.०३ लक्ष इतकी असून त्याअंतर्गत 
केंद्र शासनाचे अनुदान रुपये १५४०.८२ लक्ष व राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान रुपये १४२.१४ लक्ष इतके आहे. 
त्याअनुषंगाने रेझिन प्रोसेसिंग क्लस्टर, जत जि. सांगली या औद्योगिक समूह प्रकल्पास प्रकल्प मंजूरीप्रमाणे 
राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान रुपये १४२.१४ लक्ष इतक्या रकमेपैकी अंतिम टप्प्यांतर्गत रुपये ४२,६४,२००/- 
(अक्षरी रुपये बेचाळीस लक्ष we हजार दोनशे फक्त) इतकी रक्कम प्रस्तुत योजनेतील तरतूदीनुसार 
वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी रुपये ४२,६४,२००/- (अक्षरी रुपये बेचाळीस 
लक्ष AR SAR दोनशे फक्त) ही रक्‍कम शासकीय कोषागारातून काढून रेझिन प्रोसेसिंग क्लस्टर, जत जि. 
सांगली या प्रकल्पाच्या मे. गजानन ग्रीनहाऊस रेझिन प्रोसेसिंग असोसिएडान, बालगांव ता. जत जि. सांगली या 
विशेष हेतू वाहन संस्थेला देण्याची व्यवस्था करावी. सदर रुपये ४२,६४,२००/- ही रक्‍कम आहरण व संवितरण 
करावयाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा 
अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सदर विशेष हेतू वाहन संस्थेच्या प्रगतीवर व 
दिलेल्या शासकीय भागभांडवलाच्या सुयोग्य वापरावर व विनियोगावर देखरेख ठेवण्याची आव्यक ती 
कार्यवाही करावी. 


४. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५/०७/२०२४ व 
त्यासोबतचे परिशिष्ठामध्ये नमूद तरतूदी तसेच त्याअनुषंगाने उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार 
असे प्रमाणित करण्यात येते की, 
8. रेझिन प्रोसेसिंग क्लस्टर, जत जि. सांगली या प्रकल्पास केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक २०/०६/२०२३ 
रोजीच्या आदेशान्वये अंतिम मंजूरी दिलेली आहे. उद्योग विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. एसएमई- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२४/ प्र.क्र.२४/ उद्योग-७ 


२०१०/(१०१७)/उद्योग-७, दिनांक २२/१०/२०१० अन्वये राज्य शासनाचे आर्थिक सहभागासंबंधी 
अनुदानाची कमाल मर्यादा निश्चित केलेली आहे. सदर मर्यादेच्या अधिन राहून उद्योग संचालनालयाने 
दिनांक १५/०२/२०२४ रोजी संबंधीत प्रकल्पाचे अनुदान मंजूरी आदेशा निर्गमित केले आहेत. 

b. सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी वितरीत केलेल्या ७५ टक्केपेक्षा अधिक निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग 
संचालनालयाकडून सादर करण्यात आले आहे. रेझिन प्रोसेसिंग क्लस्टर, जत जि. सांगली या 
प्रकल्पास राज्य शासनाच्या सहभाग अनुदानापोटी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेचे 
विनियोजन विहित कामांसाठी झाले असून वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले 
आहे. 

०. वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक यांच्याकडून कोणतेही आक्षेप उपस्थित करण्यात 
आलेले नाहीत. 

0. सदर dora कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नसून निधी स्वीय प्रपंजी लेखा अथवा बँक खात्यात 
जमा न करता खर्च केला जाणार आहे. 

ष्‌. याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक के-७, २८५१-ग्रामोद्योग व लघु उद्योग, (००) १०२ लघुउद्योग- 
केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (२३) मंजूर औद्योगिक समूह प्रकल्पांतर्गत सामायिक व पायाभूत सुविधा विकास 
योजना-केंद्र शासनाचा सूक्ष्म व लघु उपक्रम-समूह विकास कार्यक्रम व औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकास 
श्रेणीवाढ (आयआययूएस) (२८५१ ५४०६) ३३-अर्थसहाय्य (योजनांतर्गत)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक 
२५/०७/२०२४ मधील सूचनांची तसेच त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता 
होत असल्याने तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२४९/२०२४/व्यय-१६, दिनांक २४/०९/२०२४ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४१००४१४०२३४१३१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJEEV VITTHAL 
RAJMANE 


(राजीव राजमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. (पाच मूळ शाईच्या प्रती) 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२४/ प्र.क्र.२४/ उद्योग-७ 


६) उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय, पुणे. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
७ महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सांगली. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
८) मे. गजानन ग्रीनहाऊस रेझिन प्रोसेसिंग असोसिएडान, बालगांव ता. जत जि. सांगली. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
९) नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) निवड नस्ती (कार्यासन उद्योग-७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


